राज्य योजना सन २०२२-२३ 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११ या योजनेतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३७/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र.१८/(२२-२३)/४८६/२०२२-२३, दिनांक २३.०५.२०२२. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक :  कक्ष-१/सी/योजना/प्र.क्र.०७/२०२२-२३/१२३६, 
दिनांक १२.०९.२०२२. 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०८.२२/प्र.क्र.२२१/फ-१, 
दिनांक : १३.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. १००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आळा 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने 
मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक २ व ३ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) या 
योजनेतंर्गत रू. १०२५.०० लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या अनुषंगाने शासन 
पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. १०२५.०० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार 
खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 
.. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) 
अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३७/फ-१ 


vi. 


योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवऱ्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा GAT असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर 
पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७१७०१४९९८१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर. 


. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 
. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती. 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर 


. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली. 
९. 


महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 


१०.ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१३७/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी : ०५.२२/प्र.क्र. १३७/फ-१, दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


रोजीच्या सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 

अ.क्र तपशिल वितरीत निधी 
cE गडचिरोली वन विभागातील ३८ गावांकरीता प्रति गाव रु. गता 

२५.०० लक्ष प्रमाणे गटर 
ह मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, Stas 

अमरावती यांचेकडील १ गावाकरीता रु. 24.00 लक्ष प्रमाणे 

मुख्य वनसंक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर यांचेकडील २ i 
गी गावाकरीता रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे a 


एकूण | 9024.00 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


